महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-११२०/प्र.क्र.३४/१४ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
तारीख: ०७ ऑक्टोबर २०२२ 
संदर्भ : या विभागाचे समक्रमांकाचे दि.१९.०८.२०२० चे आदेशा 


आदेशा 


श्री.अशोक नाईकवाडे, कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग यांची सेवा संदर्भाधीन दि.१९.०८.२०२० च्या 
आदेशान्वये नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील उल्हासनगर महानगरपालिका या कार्यालयातील उपायुक्‍त 
या पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार श्री.अशोक 
नाईकवाडे, कक्ष अधिकारी यांना सदर पदावरील नियुक्‍ती स्वीकारण्यासाठी कृषि व पदुम विभागाने दि.२२.०२.२०२१ 
(म.नं) पासून कार्यमुक्त केले असून श्री.नाईकवाडे हे दि.२३.०२.२०२१ पासून उक्त नमूद कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने 
कार्यरत आहेत. त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दि.२२.०२.२०२२ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. या आदेशान्वये श्री. अशोक नाईकवाडे, कक्ष अधिकारी यांच्या उल्हासनगर महानगरपालिका या 
कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस एक वर्ष म्हणजेच दिनांक 22.02.2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००७१२४०४१४८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Fata, «= GAJANAN पाता ONAL 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41 
da8a72725a47b4f hi 


postalCode=400032, st=Mah: 
B H | M RA G RAV ber=54B 1 1B1CCBDC577D71DCE3B313C3FEFSDC2AD659 
£360F73B682D6B6FCCB8AECF, cn=GAJANAN BHIMRAO GURAV 
te 


(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री.अशोक नाईकवाडे, कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
प्रत, 


-0 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,नगर विकास विभाग/कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर, जि.ठाणे-४२१ ००३ 

सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२ 

उप सचिव (नवि-१४),नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब) 


few टी टे 


Cc 
ae 


